




एक कोडं 
एक उत्तर 


लेखिका: लॉरेन थॉम्पसन 
चित्रे: लिंडा विंगर्टर 





“| 
| 


1९. 


1: ! ॥ र | 
या | 1... | 


पय र. गि. ण । | | 1 “ह शिर 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥९॥ हु... 


र... 





फार फार वर्षांपूर्वी, अझीझा नावाची एक 
राजकुमारी होती. तिचे संख्यांवर तितकेच प्रेम 


होते, जितके कोड्यांवर होते. ती लग्नाच्या 
वयाची झाली तेव्हा तिने तिच्याशी लग्न करू 


इच्छिणाऱ्या परुषांसाठी संख्यांचे एक चलाख 
कोडे तयार केले 


त्या कोडयाचे केवळ एकच 
उत्तर होते आणि जो 


त्याचे उत्तर बरोबर देईल 
त्याच्याशीच राजकुमारी लग्न करणार होती 





व 


ब 


उत्तर 


१; 'राठी अनवाद: सशील मेन्सन 


डि 
षि 
दि 


प्र 
हि 
४ 





जा 
४. "> 
ी 


2-३, 


रका 
क 





नक 
४" 
/// 





क: > ल. ग्या | वा य “च. |... , कत चा .. ह क्ट नशी 
१ 4 ६ रि 1 वी नि ९ ०-५» . 
8 5. ी वी ) वि क 
शु ७ कढ भ्र «५ 
गि ९०. 1 य ही 
च्य १.३ क 
ह” 


ह): 
, ४१ 
1. ४३०१) 













फार फार वर्षापूर्वी, पर्शियात एक शक्तिशाली 
सुलतान राहात होता. त्याला अनेक मुलं होती, पण 
मुलगी एकच होती - अझीझ आपल्या मुलीला 
एक शांत व सुखी आयुष्य लाभावं, अशी 
सुलतानची इच्छा होती. तिला शिकवण्यासाठी 
राजवाड्यात देशोदेशीचे सर्वोत्तम शिक्षक आणण्यात 
आले. त्यांच्याकडून अझीझाने सवे आवश्यक व 
उपयुक्त गोष्टींचं शिक्षण घेतलं. पण तिचा आवडता 
विषय होता, गणितातल्या संख्या आणि आवडता 





तिच्यासाठी योग्य पती शोधू लागला. 
“तिच्यासाठी कोणता वर योग्य ठरेल?” सुलतानने 


“माझा सर्वात धाकटा मुलगा खूप हुशार आहे,” दुसरा 
म्हणाला. 


सुलतानला जाणवलं की त्याचे सल्लागार फक्त त्यांच्या 
स्वत:च्या मुलांची शिफारस करत होते. तो संतापत्रा. 


“तुमच्या सल्ल्याबद्दन आभार!” सुलतान त्यांच्यावर 





मग अझीझा सुलतानकडे गेली. 












“बाबा,” ती म्हणाली, “माझ्याशी जो लग्न करणार, त्याची 
निवड करण्यासाठी माझ्याकडे एक योजना आहे.” 


सुलतान जाणत होता की त्याची मुलगी शहाणी आणि सुशील 
होती. तो तिला आनंदी पाहू इच्छित होता. 


“तुझी योजना सांग,” सुलतान तिला म्हणाला. 

“मी एक कोडं तयार केलंय,” अझीझा म्हणाल्री. “त्या 
कोड्याचं फक्त एकच उत्तर असेल. जो कोणी त्याचं उत्तर देईल 
त्याच्याशीच लग्न करायला मला आवडेल.” 

“कोडं?” सुलतानने विचारलं. 


“होय,” अझीझा म्हणाली. “हे बघा ते कोडं.” 









रि ० ० नदा एता या नशा तातार रे 





| ' त्यात्रा शेजारी ठेवल की, छोटया गोष्टी मोठया होतात. 










ाव्यानान पता ताकात गाळा 20000०0 र्ड 











| 
| त्ता न्यावा दावता दाटतात टा नगर 
कोण आहे. तो? 


सुलतानने क्षणभर विचार केला आणि मग उसासा 
टाकला. 


“हे कोडं तर मला खूप कठीण वाटतंय. राज्यातला 
कुणीच पुरुष हे कोडं सोडवू शकणार नाही.” 


“कुणी सांगावं, कदाचित कुणीतरी सोडवेलसुद्धा,” अझीझा 
म्हणाली. “आपल्यात्रा असा फक्त एकच पुरुष हवाय.” 


शेवटी सुलतानने अझीझाची योजना मान्य केली. 



















पुढल्या दिवशी अझीझा एक काफिला घेऊन तिचं कोडं 
सोडवू शकेल अशा पुरुषाच्या शोधात निघाली. प्रत्येक शहरात, 
गावात आणि खेड्यात सुलतानच्या दूतांनी राजकुमारीच्या 
कोड्याची दवंडी पिटली. 


“एक कोडं, एक उत्तर! कुणीही प्रयत्न करू शकतं,” दूत 
ओरडत फिरू लागले. “जो कोणी याचं उत्तर शोधून काढेल, 
तोच राजकुमारीचा हात जिंकून घेईल.” 

काफितल्रा जिथे जिथे गेला, तिथे तिथे तरूणांनी आणि वृद्ध 
लोकांनी कोडं सोडवायचा प्रयत्न केला. पण कुणालाही त्याचं 
योग्य उत्तर मिळालं नाही. 














एका गावात एक विठ्ठान आपलं उत्तर सांगायला 
अझीझाकडे आला. तो एक खगोनतज्ज्ञ होता. त्याने सूर्य, 
चंद्र आणि तार्‍यांच्या गतीचा अभ्यास केला होता. 


“माझ्या मते, कोड्याचं उत्तर आहे सूर्य,” तो मोठ्या 
आत्मविश्वासाने म्हणाला. “कारण कोडं सावलीबद्दल 
बोलतंय. जेव्हा सूर्य आपल्या डोक्यावर असतो तेव्हा सर्वात 
मोठा माणूससुद्धा खूप लहान वाटतो, कारण त्याची सावल्ली 
लहान असते. म्हणजे, उत्तर सूर्य असायला हवं.” 


“खरंच, आपण विचारपूर्वक उत्तर दिलंय,” अझीझा 
म्हणाली. “पण हे उत्तर बरोबर नाही.” 














दुसऱ्या एका गावात, एक सैनिक आपलं उत्तर घेऊन 
अझीझाकडे आला. 

“कोड्याच उत्तर आहे, तलवार!” असं ओरडत त्याने 
आपली तळपती तत्रवार हवेत नाचवली. 

“कोड्याचं उत्तर तलवारच असलं पाहिजे. कोडं 
युद्धाबद्दल बोलतंय. युद्धात छोटा माणूस तलवार हातात 
असली की मोठा होतो.” 

“तुम्ही बर्‍यापैकी प्रयत्न केलात,” अझीझा म्हणाली. 
“पण हे उत्तर बरोबर नाही.” 








आणखी एक शहरात, एक व्यापारी अझीझाकडे आला. 


“महोदया,” तो मदू शब्दांत बोलू लागला, “आपलं की 
चलाख कोडं मी सोडवलंय. कोडं जगरहाटीबद्दल बोलतंय. या रक र म 
कोड्याचं उत्तर आहे, पैसा. सर्व लोक जाणतात की सगळ्या ् 
गोष्टींमध्ये पैसा सर्वात आधी येतो.” मग व्यापाऱ्याने 
अझीझाला बघून स्मित केलं. त्याला विश्वास होता की 
त्याने राजकुमारीचा हात जिंकून घेतला होता. 


“आपलं उत्तर तर माझ्या कोड्यापेक्षाही चनाख आहे,” 
अझीझा म्हणाली. “पण आपलं उत्तर चुकलंय.” 


“मी दुसरं एक कोडं सोडवायचा प्रयत्न करू का?” 
व्यापाऱ्याने विचारलं. 
“नाही,” अझीझा म्हणाल्री. “एक कोडं, एक उत्तर.” 


आता अझीझाला निराश झाल्यागत वाटू लागलं. 
कदाचित तिच्या वडिलांचं म्हणणं बरोबर होतं. राज्यात 
कुणालाही या कोड्याचं उत्तर माहीत नसावं. मग तिने 
आपल्या काफिला राजवाड्यात परत नेण्याचा 
आदेश दिला. 

















काफिला परतीच्या मार्गीवर निघू लागला, तसा एक तरूण पुढे 
आला. तो अहमद नावाचा एक शेतकरी होता आणि त्यात्राही अंक 
आणि संख्या खूप प्रिय होत्या. 

“आपण माझंसुद्धा उत्तर ऐकाल का?” अहमदने विचारलं. 


“आता हे शेवटचंच उत्तर ऐकेन,” अझीझा उसासा टाकत 
म्हणाली. 


“आपलं कोडं संख्यांबद्दल बोलतंय,” अहमद म्हणाला, “आणि 
त्याचं उत्तर 1 हा अंक आहे. कारण एखाद्या संख्येच्या वर ॥ 
लिहिला की त्याचा अपूर्णांक बनतो, ज्याची किमत संख्येपेक्षा कमी 
असते. म्हणजेच, ती संख्या छोटी बनते. शंभर ही मोठी संख्या 
आहे, पण एक शंभरांश हा अपूर्णांक लहान आहे.” 


“होय, बरोबर,” अझीझा म्हणाली. “पुढे बोल.” 









“आणि 1 हा अंक एखाद्या संख्येच्या शेजारी 
ठेवला,” अहमद म्हणाला, “की ती संख्या मोठी 
होते. 9 च्या शेजारी 1 ठेवला की बनतात 19.” 

“किवा 91,” अझीझा म्हणाली. तिने स्मित 
केलं. 


“किवा 91,” अहमद म्हणाला. त्यानेसुद्धा स्मित 


0. 20 79 ते 






“आणि जेव्हा आपण मोजदाद करतो,” अहमठ पुढे 
बोलू लागला, “तेव्हा 1 हा अंक सर्वात आधी येतो. 
आपण 1, 2, 3 असंच मोजायला सुरुवात करतो.” 


“होय!” अझीझाने हसत हसत म्हटलं. 


>) “ला 


म द ज्‌; र भे र 
ही. , कि वडे तुल १. धक 1 ५००५५ ७... “4... 
व १7४” -क्ौ त ०१-10, - ». ५७५ 
“ण । क | १० जमाना जड2*-/', ऱ्ट त दु, 34. 
र अ - 
गो री या क 247: 
जा ष न 1 ७५. | कः 1 आ 
॥. 














































अहमद पुढे म्हणाला, “आणि 1 चा इतर संख्यांशी गुणाकार 
केल्यावर, तो इतर संख्यांची किंमत तशीच ठेवतो, तर इतर 

__ संख्या 1 ची किमत वाढवतात. 1 गुणिले 10 केल्यावर, 10 च 
मिळतात. पण 2 गुणिले 10 केल्यावर 20 आणि 3 गुणिले 10 
केल्यावर 30 मिळतात. आणि म्हणूनच,” अहमद म्हणाला, 
“आपल्या कोड्याचं उत्तर आहे, 1.” 


“विलक्षण आहे तुमचं उत्तर,” अझीझा म्हणाली. “आणि अगदी 
अचूकसुद्धा! या उत्तराने तुम्ही माझा हात जिंकलाय.” 


७ “या कोड्याने आपण माझं हृदय जिंकलंय,” अहमद म्हणाला. 


क 
रक ब्क् बाक 
१४. “अ 


।्डि 
लवकरच, त्यांचं लग्न 


अझीझा आणि अहमद स॒लतानच्या 


«<< 


राजवाडयात परतले. लवक 


झालं. 





क्फग”0/0”./. "०५. “नागला 2 खय क अववाववाजा॒ाअअय - जक न वन 
नभ क रि 





1... 

हे 

“वा 
कय: न्ती 
क्क 

र 









अझीझाच्या कोड्यात चार अटी आहेत आणि योग्य उत्तराने या रब-:: 

चारही अटींचे समाधान व्हायला हवं. पढे अझीझाचं कोडं पन्हा ह 

एकदा दिल्लंय &.7' 

शव 
ट्र 
डा ळ 
य क 
१ का ष्ट 
3 पहिल्या तीन व्यक्तिचं उत्तर बरोबर नव्हतं, कारण ते कोड्याच्या फक्त 
७9. एकाच अटीचं समाधान करत होतं. खगोलतज्ज्ञाचं उत्तर होतं, सर्य. हे ४ 
७ उत्तर कोडयाच्या पहिल्या अटीसाठी लाग पडत होतं, पण बाकी तीन शि 
छे अटींसाठी चक होतं. सैनिकाचं उत्तर होत, तत्वार. हे उत्तर कोडयाच्या “* 
७ फक्त दुसऱ्या ऱ्या अटीसाठी बरोबर होतं. आणि व्यापाऱ्याचं उत्तर होतं, पैसा. र 
७ ते कोड्याच्या फक्त तिसऱ्या अटीसाठी बरोबर होतं. पण अहमदचं क 
,» उत्तर, 1 हे कोड्याच्या चारही अटीसाठी बरोबर होतं. कसं? >> 
र व 
का अहमदला माहीत होतं की 1 हा अंक मोठया संख्येच्या _______ र्ग 
वर ठेवला तर बनणारा अपूर्णांक त्या संख्येपेक्षा हान 1, घर 
असतो (करून बघा! 100 च्या वर 1 ठेवला की 1/100 (9९ 9 
हा अपूर्णांक बनतो). च 
/ [रे 
8222244 प्र 
| जा 

शि: 

(9 दुसऱ्या अटीनुसार, अहमदने पाहिलं की एखाद्या ी 

संख्येशेजारी 1 ठेवला की ती संख्या मोठी होते. जसे, ह 

9 च्या शेजारी 1 ठेवला की 19 ही मोठी संख्या ७ 


बनते. एझीझाने म्हटल्यानसार, 1 त्या संख्येच्या 
ण्याचा विरुद्ध बाजस ठेवला तरी हा नियम काम करतो ह. . 
जसे, 9 च्या विरुद्ध बाजूस 1 ठेवला की 91 बनतात़ृुड ३ ४ 
27 या संख्येबाबत हा नियम लाग करून पाहा न] | ि ह 


का 
आ. 


फु ७”. (.. 


(क 


जाळला त काला क क्ल & ७” 





मोजदाद करताना, तो नेहमी सर्वात आधी 
असतो 
तिसऱ्या अटीनसार, अहमदने मानत्रं की मोजणी 
करताना 1 हा अंक नेहमी आधी येतो. आपण नेहमी । 
1 पासन मोजणी सरू करतो (कोड्याच्या पहिल्या 
दोन अटींचं समधान इतर संख्याही करू शकतात ह. डीत 
पण या अटीचं समाधान फक्त 1 हाच अंक करू 
शकतो). अहमदने अगदी अचूक ओळखलं. 





जेव्हा इतर वाढवतात, तेव्हा तो सगळं काही तसंच ठेवतो. 


चोथ्या अटीनसार, अहमदने पाहिलं की कोणत्याही संख्येला 1 ने गणलं 
तर ती संख्या तशीच राहाते: 1 गणिले 10 याचं उत्तर 10 एवढंच असतं, ॥ 
गणिल्रे 999 चं उत्तर 999 एवटंच येतं नववी नी ऱ्या एखाद्या अंकाने 
संख्येला गणल्रं की उत्तर वेगळं येतं: 2 10 बरोबर 20 येतात, 3 
गणिले 10 बरोबर 30 येतात, 4 गणिले 999 केल्यावर 3996 येतात. अशा 
रितीने, “जेव्हा इतर वाढवतात, तेव्हा तो सगळं काही तसंच ठेवतो” या 
अटीतही, फक्त 1 हाच अंक योग्य उत्तर अस शकतं, असं दिसतं. 
अझीझाही याच उत्तराची वाट बघत होती 


| -- -3_-_ >> --_..३-4*->>>. -<._ - >>> :>>>>*>>> *>- "२... 22): _- न. >> >>  -_.->- “>> आ. आ... आ टल 
त 1 


| 1:10:10 1:०2२>?०>८<००>०५ | 
| 


एक शेतकरी म्हणन अहमद रोज गणिताचा वापर करत असावा. तो 
आपल्या मेंढ्यांना चाऱ्याचं किती क्षेत्र आवश्यक आहे, याची आकडेमोड 
करत असावा. त्याच्या शेतात किती धान्य उगवेत्र वा बाजारात त्या 
धान्याचा भाव किती ठेवावा, हे सगळ गणित तो करत असावा. 


पर्शियात गणिताच्या अनेक संकल्पना पहिल्याप्रथम विकसित करण्यात 
आल्या होत्या, उदाहरणार्थ, बीजगणित त्रिकोणमिती आणि नागरिथ्म 
आठशे वर्षापर्वी संख्या लिहिण्यासाठी मुळ भारतातन आलेली, पर्शियन 
पद्धत, संपर्ण य्रोपात लोकप्रिय झाली. यरोपात त्याकाळी क्लिष्ट रोमन 
संख्या पद्धतीचो वापर करत. आजही जगभरात अरबी अंकांचाच वापर 

केला जात आहे. 





